गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक :१६/१२/२०२१ 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांक शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 
शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२०. 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७ 
दि.३० एप्रिल २०२१. 
५) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७१/२०२१/व्यय-१०, दि.३१ मे २०२१. 
६) शासन निर्णय क्रमांक: विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१०८८ 
दि.७/६/२०२१. 
७) शासन निर्णय क्रमांक: पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/ 
प्र.क्र.२७७/जा.१३५८ दि.८/०७/२०२१. 
८) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/ जा.क्र.१५२४ 
दि.५.०८.२०२१ 
९) शासन निर्णय क्रमांक :शिभोथा २०२०/ प्र.क्र.१३२/नापु-१७ दि.२८ सप्टेंबर २०२१ 
१०) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/ जा.क्र.१९१५ 
दि.४/१०/२०२१ 
११) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 
दि.१३/१२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सदर योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०८०७७२ खाली 
रू.१५०.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर केळे असून आजपावेतो रु.१४५.०० कोटी इतके अनुदान जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना वितरीत 
केले आहे. वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेले उर्वरित अनुदान रक्‍कम रु.५.०० कोटी वितरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय :- 


गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने रु.१५०.०० कोटी एवढे अनुदान मुक्‍त केलेले आहे त्यापैकी 
रू.१४५,००,००,०००/-(अक्षरी रु.एकशऱे पंचेचाळीस कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. 
आता उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 


2. 


. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 


राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आळेली रक्‍कम रु.५,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये पाच कोटी फक्त) चे वाटप करण्यात येत आहे. 


. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 


यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 


तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर 
पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 


जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्‍त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात यावीत.) 
संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक खात्याचा 
तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 
होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (03)(23) १० रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२११२२०१२४७५५५९०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 

A b h ay D on g ar DN: CN = Abhay Dongar Dhande, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Food Civil Supply Consumer Protection Department 


D h an d e Date: 2021.12.21 16:07:05 +05'30' 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, 
नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई § Yoo ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व, 
मुंबई- ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य ३५.निवड नस्ती. (कार्या-४(अर्थ) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 


शासन निर्णय क्र. विसठस/शिभोथा/का.४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 


दि.१६/१२/२०२१.चे सहपत्र अ 
(रू.हजारात) 
जि.पु.अ./ आज रोजी 
यापुर्वी 
अ.धा.वि.अ. / वितरीत 'एकुण 
अ.क्र. | उपनियंत्रक वितरीत 

उपनियंत्रक केलेला निधी | करावयाचा वितरीत निधी 

कार्यालय निधी 
1 | THANE 9410 500 9910 
2 | RAIGAD 115329 8100 123429 
3 | RATNAGIRI 28669 2000 30669 
lis 4| SINDHUDURG 7616 ee) 7616 
5 | PALGHAR 17936 2000 19936 
| 6| PUNE DSO 55829 FO 55829 
7 | PUNE FDO 54378 | 54378 
|g | SATARA 41723 | हि) 41723 
| 9 | SANGLI 47406 2000 49406 
10 | SOLAPUR D.S.O. 32216 (er) 32216 
11 | SOLAPUR FDO 16905 | 16905 
12 | KOLHAPUR 50045 400 50445 
13 | AURANGABAD 37385 a: 37385 
14 | PARBHANI 29001 | 29001 
15 | BEED 37527 8000 45527 
16 | NANDED 41491 | 41491 
17 | OSMANABAD 18723 FO 18723 
18 | JALNA 17671 1000 18671 
19 | LATUR 32163 5000 37163 
20 | HINGOLI 11192 FO 11192 
21 | GONDIA 18927 | 18927 
22 | WARDHA 13894 | 600 | 14494 
23 | NAGPUR DSO 32380 | 32380 
24 | NAGPUR FDO 48074 FO 48074 
25 | BHANDARA 35255 4000 39255 
26 | CHANDRAPUR 25491 | 0| 25491 
27 | GADCHIROLI 13217 FO 13217 
28 | NASHIK 88710 1000 89710 
29 | DHULE 22204 9000 31204 
30 | JALGAON 51108 fF | 51108 
31 | AHMEDNAGAR 46242 1000 47242 
32 | NANDURBAR 19603 1000 20603 
33 | AMRAVATI 30099 |= —— 26] 30099 
34 | AKOLA 39318 | | 39318 
35 | BULDHANA 30889 2000 32889 
36 | YAVATMAL 33400 2000 35400 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६१०६ 


37 | WASHIM 19728 0 19728 | 
38 | “F” Region, Thane 70962 | 70962 
39 | “A” Region, Mumbai 16427 200 16627 
| 40 | “E” Region, Mumbai 27054 fF | 27054 
A1 | “D” Region, Mumbai 15520 | 15520 
42 | “G” Region, Mumbai 48883 200 49083 
1450000 50000 1500000 
Abhay Dongar GA ON Aybar 
Dhande Date: 2021120) eur asso ne 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


